रेशीम उद्योगाचा प्रचार व प्रसिद्धी 
कार्यक्रमांतर्गत सन २०२१-२२ करिता निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक लेखानू-१०२१/प्र.क्र.१०४/रेशीम कक्ष 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक २३ डिसेंबर, २०२१. 


१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्रमांक प्रावियो-१०१८/प्र.क्र.१९/ 
रेशीम कक्ष, दिनांक १८ एप्रिळ, २०१८. 

२) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्रमांक लेखानू-१०२०/प्र.क्र.४४/ 
रेशीम कक्ष, दिनांक ०४ ऑगस्ट, २०२१. 

३) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्रमांक लेखानू-१०२०/प्र.क्र.४४/ 
रेशीम कक्ष, दिनांक ०७ डिसेंबर, २०२१. 

४) संचालक (रेशीम) यांचे पत्र क्रमांक रेशीम/कार्या-८/अँग्रोव्हिजन प्रदर्शनी/तरतूद/ 
मागणी/२०२१/१९२९, दिनांक १७ डिसेंबर, २०२१. 


प्रस्तावना :- 

रेशीम उद्योगाच्या प्रचार व प्रसिद्धी कार्यक्रमासाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता 
₹१५०.०० लक्ष इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे. सदर तरतूदीपैकी १० टक्के म्हणजेच ₹१५ लक्ष 
इतक्या निधी वितरणास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार सन २०१९-२० या वित्तीय 
वर्षातील प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी संदर्भाधीन दिनांक ०४ ऑगस्ट, २०२१ च्या शासन 
निर्णयान्वये ₹८,५६,९२०/- व संदर्भाधीन दिनांक ०७ डिसेंबर, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये 
₹१,७०,०००/- असा एकूण ₹१०,२६,९२०/- इतका निधी संचालक (रेशीम) यांना अर्थसंकल्प 
वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्यामुळे, वित्त विभागाने मंजूर केलेल्या सन 
२०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या १० टक्के (₹१५ लक्ष) निधीपैकी वितरीत केलेला 
₹१०,२६,९२०/- इतका निधी वजा जाता ₹४,७३,०८०/- इतका निधी विभागाकडे वितरणासाठी 
उपलब्ध आहे. आता, दिनांक २४ डिसेंबर, २०२१ ते २७ डिसेंबर, २०२१ या कालावधीत नागपूर येथे 
आयोजित अँग्रोव्हिजन कृषी प्रदर्शनी-२०२१ मध्ये रेशीम संचाळनालयाचा स्टॉल लावण्यासाठी 
₹२,०९,९२०/- इतका निधी उपलब्ध करुन देण्याची विनंती संचालक (रेशीम) यांनी संदर्भाधीन 
दिनांक १७ डिसेंबर, २०२१ च्या पत्रान्वये केली आहे. सबब, अँग्रोव्हिजन प्रदर्शनी-२०२१ मध्ये रेशीम 
संचालनालयाचा स्टॉल लावण्यासाठी येणारा खर्च भागविण्यासाठी निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

रेशीम उद्योगाच्या प्रचार व प्रसिद्धी कार्यक्रमांतर्गत दिनांक २४ डिसेंबर, २०२१ ते २७ 
डिसेंबर, २०२१ या कालावधीत नागपूर येथे आयोजित SMS कृषी प्रदर्शनी-२०२१ मध्ये रेशीम 
संचालनालयाचा स्टॉल लावण्यासाठी ₹२,०९,९२०/- (अक्षरी रुपये दोन लक्ष नऊ हजार नऊऱो 
वीस फक्त) इतका निधी वितरीत व खर्च करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः लेखानू-१०२१/प्र.क्र.१०४/रेशीम कक्ष 


२. ORM विषाणूचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचना व नियमांचे 
पालन करावे. 
3 सदर निधी खर्च करताना वित्तीय नियम व वित्त विभागाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी व 


शर्तीचे पालन करावे. सदर निधीचे विनियोग प्रमाणपत्र महालेखापाल व शासनास विहित मुदतीत 
सादर करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


४. उक्त निधी कोषागारातून आहरण व संवितरण करण्यासाठी लेखाधिकारी, रेशीम 
संचालनालय, नागपूर यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच, संचालक, रेशीम संचालनालय, 
नागपूर यांना नियंत्रण अधिकारी (४003) म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. उक्त निधी 
अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर संचालक (रेशीम) यांच्या अधिनस्त सुपूर्द करण्यात येत आहे. 


५ उक्त खर्च हा “मागणी क्र.व्ही-२, २८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, 00, १०७, रेशीम उद्योग 
०१) विविध सहकारी संस्थांना सहाय्य, (०१)(०१) राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ अंतर्गत रेशीम 
उद्योगाचा प्रचार व प्रसिद्धी (कार्यक्रम) (२८५१६५७४), २६, जाहिरात व प्रसिद्धी” अंतर्गत सन २०२१- 
२२ या आर्थिक वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.३४४/२०२१/व्यय-२, दिनांक 
०९.०७.२०२१ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११२२३१५४८३२९७०२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
KISHOR DAULAT ह धा णकलक 


१] 
COOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT 
PAT | L Date: 2021.12.23 15:51:33 +05'30' 


(कि.दौ. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


१) प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

संचालक (रेशीम), रेशीम संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

अवर सचिव (१७-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

सहायक संचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, नागपूर. 

निवड नस्ती (रेशीम कक्षा. 


AD 


AN 


०८ 


o~ 


| 


xn 


S 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


८ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


